राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत रोग अन्वेषण 
विभाग, औंध, पुणे या संस्थेमध्ये एव्हियन इन्फ्लुएंजा 
आणि इतर झुनॉटिक पशुरोगांच्या निदानासाठी टर्न की 
बेसिस तत्वावर जैवसुरक्षा स्तर-२ आणि जैवसुरक्षा 
स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारण्यास येणारा सुधारीत खर्च 
रु.७५.६१५ कोटी यास अधिन राहुन प्रकल्पांतर्गत 
घटकांच्या खर्चामध्ये बदल करण्यास मंजुरी प्रदान 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राकृवि-२०२२/प्र.क्र.१६३/पदुम-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- 92 एप्रिल, २०२३ 


वाचा : १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि- 
२०१६/प्र.क्र.२७३/पदुम-४, दि.१८.१२.२०१८ 
२. कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि- 
२०१६/प्र.क्र.२७३/पदुम-४, दि.१८.०१.२०२१ 
३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१६८/भाग-१/१४-अ, 
दि. ३०.०१.२०२३ अन्वये दि.११ जानेवारी, २०२३ रोजी पार पडलेल्या ३२ व्या राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजुरी समितीच्या सभेचे निर्गमित केलेले इतिवृत्त. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी/२०२२-२३/ 
आरकेव्हीवाय/प्र.क्र.१९/६६४/प.सं.६, पुणे, दि.३१.०३.२०२३. 


प्रस्तावना 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे या संस्थेमध्ये एव्हियन 
इन्फ्लुएंजा आणि इतर झुनॉटिक wre निदानासाठी टर्न की बेसीस तत्वावर जेवसुरक्षा स्तर-२ व 
जेवसुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास वाचा येथील दि.१८.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या स्तरावरुन ई-निविदा प्रक्रिया राबवुन मे. इन्टिग्रेटेड क्लिन रुम 
टेक्नॉलॉजिज प्रा. लि. हैदराबाद या निविदाकाराची कंत्राटदार म्हणुन निवड करण्यात आलेली आहे. 


३. केंद्र शासनाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार देशांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 
जेवसुरक्षा स्तर-२, जेवसुरक्षा स्तर-३ आणि जेवसुरक्षा स्तर-४ प्रयोगशाळांच्या प्रमाणिकरणाची 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२२/प्र.क्र.१६३/पदुम-४ 


कार्यपद्धती दि.०१.०४.२०२१ पासुन अंमलात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने अशा प्रयोगशाळांची उभारणी 
करण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्धी केलेळी असुन, त्यानुसारच जेवसुरक्षा स्तर सुविधा असलेल्या 
प्रयोगशाळांची उभारणी करणे बंधनकारक आहे. यानुसार जेवसुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळेमधुन सांडपाणी 
वहननलिका परिरक्षण व गळती तपासणी सोईची असावी अशी मार्गदर्शक तत्वे असल्याने, तसेच 
जीएसटीचा दर १२ % वरुन १८ % पर्यंत वाढल्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात रु.९.९४ कोटीची वाढ झालेली 
आहे. 


४. दि. ११.०१.२०२३ रोजी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या पार पडलेल्या ३२ व्या राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजूरी समितीच्या सभेमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे या 
संस्थेमध्ये एव्हियन इन्फ्लुएंजा आणि इतर झुनॉटिक पद्युरोगांच्या निदानासाठी टर्न की बेसिस तत्वावर 
जेवसुरक्षा स्तर-२ आणि जेवसुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारण्यास येणारा सुधारीत खर्च रु.७५.६१५ 
कोटी यास अधिन राहुन प्रकल्पांतर्गतच्या घटकांच्या खर्चामध्ये बदल करण्यास समितीने मंजुरी दिळेली 
आहे. त्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

५. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे या संस्थेमध्ये एव्हियन 
इन्फ्लुएंजा आणि इतर झुनॉटिक पशुरोगांच्या निदानासाठी टर्न की बेसिस तत्वावर जेवसुरक्षा स्तर-२ 
आणि जेवसुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारण्यास येणारा सुधारीत खर्च रु.७५.६१५ कोटी यास अधिन 
राहुन प्रकल्पांतर्गत घटकांच्या खर्चामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास याव्दारे शासनाची मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


(Rs. in Crs) 


| ion शिका Earlier Cost of| Cost of | Final revised | 
No. Sanctioned | Additonal Instruments | cost 
Cost Works to be deleted 

1 | Civil (Building, 30.830 3.014 0.000 33.844 
landscaping, etc.) 

2 | Electrical (Electrical, Sloar 14.660 2.590 0.000 17.250 
streetlights etc.) 

3 | Instrument (Installation 23.510 1.295 9.944 14.861 
& commissoning 
Instruments etc.) 

4 | Other GST 6% (18-12) 0.000 3.044 0.000 3.044 

5 | Bid Cost total 69.000 9.944 9.944 69.000 

शि Consultancy 2.415 a a ros 2.415 

7 | Contingency 3.450 foe fol 3.450 

ie Admin Cost 0.750 (=| Loe 0.750 
Total Project Cost 75.615 (+) 9.944 (-) 9.944 75.615 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२२/प्र.क्र.१६३/पदुम-४ 


६. सदरचा प्रकल्प राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि.११ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीस अधिन राहून राबविण्यात यावा. 


७. सदर प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी सविस्तर 


मार्गदर्शक सूचना संबंधितांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४१२१६१००७२४०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ए२_५॥९)॥४ 


प्रत, 


०७८ “७ AD _O 


qo. 
११. 
qR. 
१३. 
१४. 


VISHWANATHRAO 
DOIJODE 


(डॉ.संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (पत्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय,मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन व विभाग, Hass, Fag 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसचिव (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षण), मुंबई / नागपूर. 

अवर सचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अवर सचिव, पदुम-३ कक्ष अधिकारी पदुम-१, २ व १६, कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


